विभागाच्या ५ संकेतस्थळांच्या विकसनाअंतर्गत 
Foster care registration Module व 
त्याचे Security Audit च्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक आस्था-२०२१/ प्र.क्र. ३२/ का-०१ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दि. १३/११/२०२३. 


वाचा :-१) शासन निर्णय क्रमांक : आस्था-२०२१ / प्र.क्र. ३२/ का-०१, दि. ०२/०९/२०२१ 


प्रस्तावना :- महिला व बाल विकास विभागाच्या ५ संकेतस्थळांच्या विकसनाबाबत दि. २२.१०.२०२० रोजी प्रस्ताव 
NIC ला पाठविण्यात आलेला होता. त्यानुसार NIC मार्फत ५ पुरवठादांरांकडून सदर कामासाठी निविदा 
मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पुरवठादारांकडून NIC कडे प्राप्त आर्थिक निविदा दि.२२.१२.२०२० ला 
ओपन करण्यात आल्या. त्यानुसार M/s Silver Touch ही संस्था |_--१ असल्याने त्यांचेकडून विभागाच्या 
संकेतस्थळांचे काम करुन घेण्याबाबत तसेच त्यांना सदर कामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे 
या विभागाच्या दि.१.०३.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये NIC ला कळविण्यात आले. 


त्यानुसार NIC ने रु. ३६,८९,८०० /- चे Proforma Invoice सादर केले असून या विभागाच्या 
दि.१०.११.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु. ३६,८९,८०० इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. तसेच NIC ला एकूण Proforma Invoice च्या रकमेच्या Yo % रक्कम रु. १४.७५ लक्ष 
इतका निधी आगाऊ उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. त्या दरम्यान विभागाच्या मागणीनुसार प्रतिपालकत्व 
स्विकारण्याच्या नोंदणीसाठी Foster care registration Module तयार करावयाचे असल्याने, सदर Module 
NIC द्वारे तयार करण्याबाबतचा विभागस्तरावर निर्णय झाला आहे. तसेच त्यासाठी अतिरिक्‍त लागणाऱ्या 
रु.१,३०,८२५/- ( कर व NIC चार्जेस सहित ) इतका खर्च आला असून Foster care Module चे Security 
Audit करावयाचे असून त्यासाठी रु.८०,०००/- ( अधिक कर व NIC चार्जेस ) असा एकूण रु. २,१०,८२५/- 
इतका खर्च येणार आहे. त्यास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करुन घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभागाच्या ५ संकेतस्थळांच्या विकसनाअंतर्गत Foster care registration 
Module dra Security Audit च्या खाली नमूद खर्चास प्रशासकीय मान्यता याद्वारे देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. तपशिल कर व ॥॥७ चार्जेस रक्‍कम (रुपये) 


ण Development of Foster care inclusive of taxes and १,३०,८२५ 
registration Module, Change Request NIC charges 


२ Security Audit of Foster care Module exclusive of taxes and €0,000 
NIC charges 


एकूण (१-२) २,१०,८२५ 
अधिक कर व Nic चार्जेस 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/ प्र.क्र. 32/ का-०१ 


२. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक X-2, २२५१ सचिवालय सामाजिक सेवा ( 02) ई - गव्हर्नन्स 
प्रकल्प( ०१) (०२) ई गव्हर्नन्स प्रकल्पांची अंमळबजावणी ( कार्यक्रम ), १७-संगणक खर्च ( २२५१ ०८७५ ) अंतर्गत सन 
२०२३-२४ या वर्षी उपलब्ध असलेलया तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा 
संगणक संकेतांक २०२३१११७११४६५२४२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NILIMA RAJENDRA PARAB 

N | L | M A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=71d4b23bf78aed84b65da2df697e90253efe26e7 

R AJ E N D R A 4e9e0106cdf943590745916e9, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=A5F27DD1CAC595286F2C1 DA4DF6DB2E8 
€871B73C7730DC9259FOAF 1 546BDD4CA, cn=NILIMA 

PA RA B RAJENDRA PARAB 


Date: 2023.11.17 11:47:16 +05'30' 


(निलिमा रा. परब) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन , मलबार हिल, मुंबई . 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मत्राळय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (महिला व बाल विकास) मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा , विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग 
७. प्रधान सचिव (AL), माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बलापूर , नवी मुंबई 
१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता) , मुंबई / नागपूर 
११. सहसचिव/ उपसचिव वित्त विभाग ( व्यय-६ )/ नियोजन विभाग (१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
१२. राज्य सूचना धिकारी (।९॥७)नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
१३. सहसंचालक (उद्योग) ,उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर 
१४. सहसचिव/ उपसचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. व्यवस्थापक,केपीएजी कंपनी, मुंबई / संबंधित komg कंपनीचे ware 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१८. कक्ष अधिकारी ( का-०४) अर्थसंकल्प, महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई-४००३२. 
१९. आहरण व संवितरण अधिकारी, ( का-१४) Veal, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२०. निवडनस्ती / का-०१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


